GA 2022-23 माहितीचा अधिकार अधिनियमाखाली 
वितरण आदेश क्र.१ प्रशिक्षण देण्याकरिता यडवंतराव 
चव्हाण विकास प्रज्ञासन प्रबोधिनी, पुणे 
यांस सहाय्यक अनुदान २०२२-२३ 
(कार्यक्रम) 
महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- बीयूडी २०२१/प्र.क्र.६९/सहा, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक ०८ ऑगस्ट,२०२२ 


वाचा: १) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, 
दिनांक ०४.०४.२०२२ 

२) संचालक, माहिती अधिकार केंद्र, यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी, 

पुणे यांचे पत्र क्र. सीआरटीआय-१५२२/०२/रा.प्र./२०२२-२३ 

दिनांक ०५.०५.२०२१ 
शासन निर्णय: 

यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी, पुणे या संस्थेमार्फत राज्यातील जनमाहिती 

अधिकारी / अपीलीय प्राधिकारी यांना माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ बाबत प्रशिक्षण देण्यात 
येते. सन २०२२-२३ या वर्षामध्ये राज्यातील एकूण १५,१२० अधिका-यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी ५०४ 
प्रशिक्षण कार्यक्रम व अनुषंगिक खर्च भागविण्यासाठी एकूण रुपये १,३४,०४,०००/- (रुपये एक कोटी 
चौतीस लक्ष चार हजार फक्त) इतक्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. सदर तरतुदीपैकी २१% 
रक्‍कम रु.२८,१४,०००/- एवढे अनुदान वित्त विभागाने बीम्स प्रणालीवर उपलब्ध करुन दिले आहे. 
२. संदर्भ क्र.२ येथील पत्रान्वये केलेल्या मागणीनुसार, यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन 
प्रबोधिनी, पुणे या संस्थेला रु.२८,१४,०००/- (रुपये अठ्ठावीस लक्ष चौदा हजार फक्त) इतके सहायक 
अनुदान(पहिला हप्ता) “मागणी क्र.ए-४, मुख्य लेखाशिर्ष “२०७० - इतर प्रशासनिक सेवा, ००३ 
प्रशिक्षण राज्य योजनांतर्गत योजना, (००) (०९) माहितीचा अधिकार अधिनियमाखाली प्रशिक्षण 
देण्याकरिता warded चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी, पुणे यांस सहाय्यक अनुदान (कार्यक्रम) 
(२०७० ०८२६), ३१,सहाय्यक अनुदाने(वेतनेतर)” या लेखाशिर्षाखाली वितरीत करण्यास पुढील अटी व 
शर्तीच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येत आहे:- 

अ) यडववंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी, पुणे (यशदा)या संस्थेने प्रत्यक्ष झालेल्या 
खर्चाइतकीच रक्‍कम कोषागारातून आहरित करण्याची दक्षता घ्यावी. 

आ) सदरहू मंजूर करण्यात आलेले अनुदान संबंधित कोषागारातून काढून घेतल्यानंतर ती 
काढण्यात आलेली रक्‍कम महालेखापाल कार्यालयातील लेख्यात त्याच शीर्षाखाली 
नोंदली गेली आहे किंवा नाही याची खात्री घ्यावी व त्याबाबतचे प्रमाणपत्र १५ दिवसांच्या 
आत शासनास सादर करावे. 

इ) सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात केलेल्या खर्चाचा ताळमेळ करण्याची संपूर्ण जबाबदारी 

संबंधित नियंत्रक अधिकारी तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी यांची राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयूडी २०२१/प्र.क्र.६९/सहा, 


ई) यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी, पुणे या संस्थेने उपरोक्‍त अनुदानातून केलेल्या 


खर्चाचे स्वतंत्र लेखे व पुस्तके तपासण्याचे अधिकार महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, मुंबई यांना 


राहतील व त्याकरिता सदर संस्था त्यांना संपूर्ण सुविधा उपलब्ध करुन देईल. 


उ) वितरित केलेल्या अनुदानाचे तप्लीलवार देयक व विनियोग प्रमाणपत्र (Utilization 
Certificate) महालेखापाल, लेखा परीक्षा, महाराष्ट्र-१, मुंबई व शासनाला तातडीने सादर 
करावे. 

३. यशदा, पुणे या संस्थेस वितरीत केलेल्या सहायक अनुदानाची रक्‍कम रु.२८,१४,०००/- 


(रुपये अठ्ठावीस लक्ष चौदा हजार फक्त) आहरण व संवितरण अधिकारी (कोड क्र.२२०१०००१२१) , 


यशदा यांनी आहरीत करावी. 

४. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ मधील भाग 
पहिला, उपविभाग एक, अनु क्र.२७, परिच्छेद क्र.१४९ नुसार व सदर अधिकारातील रकाना क्र.६ 
खालील अटींच्या अधीन राहून प्रशासनिक विभागास प्रदान केलेल्या हाक्‍तींचा वापर करुन निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 
च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०८०८१७०५३९९४०७ असा आहे. हा 


आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत- 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Shwetambari hme meme 


2.5.4.20=9d702814ac9e8ff679064b8a4828e6 | adaalacd78f420928f8e5191c2 
5769101, pseudonym=490D09740F52BFAA922859817C45AC7FB24C2A8D, 


: serialNumber=8E3CFF5145F3538CC2FD3C8534F86EEBOCA9GEE4F337FAF9D 
r a V | n h a e 77EFO1A5CC23B6B, cn=Shwetambari Pravin Khade 
Date: 2022.08.08 17:09:59 +05'30" 
(aa .खडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
> 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखा Wien), महाराष्ट्र-१, मुंबई 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर 
महासंचालक, यशदा, पुणे 

संचालक, माहिती अधिकार केंद्र, यशदा, पुणे 

लेखाधिकारी, यशदा, पुणे (२ प्रती ) 

जिल्हा कोषागारअधिकारी, पुणे. 


. उप कोषागार कार्यालय, पुणे 
. वित्त विभाग (व्यय-४/अर्थसंकल्प १४), मंत्रालय, मुंबई 
९. 


अवर सचिव, कार्यासन-२५, सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्रालय, मुंबई 


१०.निवडनस्ती/ कार्यासन-सहा 


पृष्ठ २ पैकी २ 


